RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २८ ] 


गुरुवार , मे ६ , २०२१ / वैशाख १६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक बीडी / भूसं / माणकोली - मोठागाव / अधिसूचना क्र . १ ९ ( १ ) प्रसिद्धी / कावि ६० / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या उप 
विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांनी भुमिसंपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश ' उक्त अधिनियम ' असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसुचना क्रमांक बीडी / भूसं / कावि -४८ / २०२१ , दिनांक ५ मार्च २०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे , आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

उक्त अधिसूचने नुसार उप अधीक्षक , भूमिअभिलेख , भिवंडी यांनी संयुक्त मोजणी केली असता उक्त अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या स.नं. 
च्या जागे व्यतिरिक्त खालील अनुसूची -१ मध्ये नमूद केलेल्या स.नं. जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये वर्णन केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


आहे ; 


; 


आणि ज्याअर्थी ठाणे ( जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणून , , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुर्नवसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ग ) अन्वये , समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी यांस पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची -१ 

जमिनीचे वर्णन 
मौजे सुरई , ता . भिवंडी , जि . ठाणे 
स.नं / हि.नं 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 
( १ ) 

( २ ) 


अ . क्र . 


५१/३ 


०-१३-१५ 


( १ ) 


भाग एक- ( को.वि.पु . ) - ३८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मे ६ , २०२१ / वैशाख १६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

माणकोली - मोटगाव रस्त्यावरील उल्हास खाडीवर पोहोच रस्त्यासह 

सहापदरी पुलाचे बांधकाम . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 

माणकोली - मोटगाव रस्त्यावरील उल्हास खाडीवर सहापदरी पुल बांधणे . 
समाजाला होणारे लाभ ( आर्थिक रोजगार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ . 
पायाभुत सुविधा , सोयी सुविधा याबाबत व 
इतर लाभासंबंधात ) . 


अनुसूची - तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव - सुरई . ता . भिवंडी , जि . ठाणे 
भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

( २ ) 
निरंक 


अ.क्र . 


( १ ) 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 

( ३ ) 
निरंक 


१ 


अनुसूची - चार 

( पुर्नवसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 
मौजे माणकोली , सुरई व सारंग , ता . भिवंडी , जि . ठाणे येथील माणकोली - मोटगाव रस्त्यावरील उल्हास खाडीवर पोहोच रस्त्यासह सहापदीरी 
पुल बांधणे या प्रयोजनासाठी संपादन होत आहे . कोणीही खातेदार विस्थापीत होत नसल्याने पुर्नवसन व पुर्नवसाहत करणेचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
टीप : -उक्त जमिनीच्या नकाशांचे उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


भिवंडी , 
दिनांक ६ मे २०२१ . 


डॉ . मोहन आर . नळदकर , 
उप विभागीय अधिकारी , भिवंडी विभाग , भिवंडी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मे ६ , २०२१ / वैशाख १६ , शके १ ९ ४३ 


३ 


OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICE , 
BHIWANDI DIVISION , BHIWANDI 

NOTIFICATION 
No. BD / LAQ / MANKOLI - MOTHAGAON / WS - 60 / 2021. — Whereas , the Sub Divisional 
Officer Bhiwandi Division being an appropriate Government has , Vide Notification No. BD / 
LAQ / Mankoli - Mothagaon / 48 / 2021 , Dated 5th March 2021 ( hereinafter referred to as “ the said 
notification ” ) issued a Preliminary Notification in exercise of the powers conferred by Sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Right to Fair compensation and transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) ( herein after the said act ” ) and thereby 
notified that land more particulary described in Schedule I appended here to is required or 
likely to be required for a public purpose more particulary specified in Scheduled II ; 

And Whereas , the collector of Thane ( District ) , is satisfied , after considering the report , if 
any made under sub - section ( 2 ) 15 , that the said land is needed to be acquired for the said 
public purpose ; and therefore , it is hereby declared under the provision of sub - section ( 1 ) of 
section 19 of the said Act , that the said land is needed for the said public purpose ; 

And whereas , it is hereby declared that an area more particulary described in Schedule 
III is identified as the “ resettlement area ” for the purpose of rehabilitation and resettlement 
of the affected families and summary of the rehabilitation and resettlement scheme is specified 
in Schedule IV ; 

And Whereas under clause ( g ) of section 3 of the said Act , the collector being appropriate 
Government is pleased to designate Sub Divisional Officer , Bhiwandi Division , Dist . Thane to 
perform to the functions of a Collector under the said Act . 

Schedule I 

Description of Land 
Name of the Village Surai , Taluka - Bhiwandi , District - Thane 
Sr. No Survey or Gat No. 

Approximate Area ( H.R. ) 
1 51/3 

0-13-15 


Schedule II 


: 


: 


Statement on the nature of public purpose 
Name of the Project 

Land Acqusition of propose Mankoli - Mothagaon 

Road and six lane Bridge on Ulhas creek . 
Description of Project Work 

Land Acqusition of propose Mankoli - Mothagaon 

Road and six lane Bridge on Ulhas creek . 
Benefits of the Society 

Public Purpose 
( Regarding , economic , 
Employment , infrastructure , 
amenities and other benefits ) 


: 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , मे ६ , २०२१ / वैशाख १६ , शके १ ९ ४३ 


Schedule 111 


Description of Resettlement Area 
Name of the Village Surai , Taluka - Bhiwandi , District - Thane 
Sr. No Survey or Gat No. 

Approximate Area ( H.R. ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


Nill 


Nill 


Schedule IV 


( Summary of the rehabilitation and resettlement scheme ) 
The land of Village Mankoli , Sarang and Surai Area 8-81-98 Hr . is being acquired for the 
purpose of Land Acqusition of propose Mankoli - Mothagaon Road and six lane Bridge on Ulhas 
Creek . There is no Displacement of Khatedars hence the question of rehabilitation does no 
arise . 

N.B. - A Plan of the said land can be inspected at the office of Sub Divisional Officer , 
Bhiwandi Division , Bhiwandi . 


DR . MOHAN R. NALADKAR , 


Bhiwandi , 
Date 6th May 2021 . 


Sub Divisional Officer , Bhiwandi 

Division , Bhiwandi . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


